प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब 
अधिक पीक (पुरक पाणी व्यवस्थापन बाबी) 
घटकासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी नवीन 


लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०११९/प्र.क्र.३६/१४-अओ 


मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ७मे, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० या वर्षापासून प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (पुरक 


पाणी व्यवस्थापन बाबी) घटकाची अंमळबजावणी कृषी, wpa व दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण ६०:४० असे 


आहे. सदर घटकांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिळश्याची तरतूद करण्यासाठी नवीन 


शासन निर्णय:- 


लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या बाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत 


१. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (पुरक पाणी व्यवस्थापन बाबी) या 


घटकासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिळयासाठी खालीलप्रमाणे लेखाशीर्ष 


उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


केद्र 


राज्य 


मागणी क्र- डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

११३- कृषि अभियांत्रिकी 

(००) (१९) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- 
प्रति थेंब अधिक पीक (पुरक पाणी 
व्यवस्थापन बाबी) (केंपुयो), 

(केंद्र हिस्सा- ६०%) (सर्वसाधारण) 

३३ अर्थसहाय्य 

(२४०१ए९७८) 


मागणी क्र- डी-३, 

२४०१ पीक संवर्धन, 

११३- कृषि अभियांत्रिकी 

(००) (२०) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- 
प्रति थेंब अधिक पीक (पुरक पाणी 
व्यवस्थापन बाबी) (केंपुयो), 

(राज्य हिस्सा- ४०%) (सर्वसाधारण) 

३३ अर्थसहाय्य 

(२४०१ए९८७) 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/प्र.क्र.६४ /१४-ओ 
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग, वित्त विभाग व महाळलेखापालाने दिलेल्या मान्यतेस 


प्रत, 


०८ Av AD _O 


अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५०७१६४६५५१५०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 


S h r | ka n t ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1 beef 
ffaa62085c34db6bfd8c, 
h d k A d serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3 
C 7 a al la a al t Nn g e a95f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant 
Andge 
Date: 2019.05.07 16:52:26 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्राळय, मुंबई-३२ 

सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सचिव (कृषि), कृषि, wad, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

. सर्व संचालळक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे-१ 
. विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 

९. 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.नियोजन विभाग (का-१४३१/१४११) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


